राष्ट्रीय छात्र सेना, मुंबई, अहमदनगर, 
कोल्हापूर, जळगाव, वर्धा नागपूर व 
औरंगाबाद येथील कार्यालयांच्या 
शिबिरांकरीता निधी वितरीत करण्यास 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
शासन निर्णय क्र:- राछासे-२६२२/प्र.क्र.११३/क्रीयुसे-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २१ नोव्हेंबर, २०२२. 


वाचा :- 


१) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्र.राछासे/अर्थ प्रशिबिरे/ 
2022-23/H1-4/838Z, दि. १४/१०/२०२२ 
२) वित्त विभाग, झासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 
दि. १७ एप्रिल, २०१५ 
प्रस्तावना :- 
शिक्षण संस्थेतील माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यासाठी सन १९४८-४९ 


मध्ये राष्ट्रीय छात्रसेना दलाची देशव्यापी स्वरुपात स्थापना करण्यात आली असून राष्ट्रीय छात्रसेनेची 


तरतूद व रचना करण्याच्या दृष्टीने "राष्ट्रीय छात्रसेना कायदा, १९४८" हा अधिनियम करण्यात आला 
आहे. 


राष्ट्रीय छात्र सेनेमधीळल छात्रांकरीता प्रशिक्षण, शिबिरे असे विविध उपक्रम राबविण्यात येतात. 


राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या मुंबई, अहमदनगर, कोल्हापूर, जळगाव, वर्धा नागपूर व औरंगाबाद कार्यालयांच्या 


१३ शिबिरांकरीता एकूण रू. ३७,५८,२९५/- (अक्षरी रूपये सदत्तीस लक्ष अठ्ठावण हजार दोनठो पंच्यान्नव 


फक्‍त) इतका निधी उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 


राष्ट्रीय छात्र सेना कार्यालयातील खालील तक्त्यात नमूद १३ शिबीरांकरीता रू. ३७,५८,२९५/- 


(अक्षरी रूपये सदत्तीस लक्ष अठ्ठावण हजार दोनडो पंच्यात्रनव waa ) इतक्या निधीची प्रशासकीय 


विभागाच्या मान्यतेने देयके पारित करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे-२६२२/प्र.क्र.११३/क्रीयुसे-३ 


अ.क्र. प्रशिक्षण/शिबिर कार्यालयाचे नांव एकूण वितरीत करावयाचा निधी | 

शिक १ महाराष्ट्र बटालियन एन.सी.सी. मुंबई CATC-403 रू. २,६४,३२७/- 

१७ महाराष्ट्र बटालियन एन.सी.सी. अहमदनगर CATC-222 रू. ३,१३,२४२/- 

५६ महाराष्ट्र बटालियन एन.सी.सी. कोल्हापूर CATC-323 रू. २,३७,००४/- 

०१ महाराष्ट्र बटालियन एन.सी.सी. मुंबई CATC-402 रू. २,६३,५१९/- 

५ | ०६ महाराष्ट्र बटालियन एन.सी.सी. मुंबई ७%10-४०७ रू. ३,२१,५९२/- 

६ | १८ महाराष्ट्र बटालियन एन.सी.सी. जळगाव CATC-992 रू. २, ३०,१९८/- 

७ | महाराष्ट्र हवाई एन.सी.सी. पुणे CATC-99¢ रू. ३,८०,३४०/- 

२१ महाराष्ट्र बटालियन एन.सी.सी. वर्धा ७/10-६१९ रू. २, ६८,६६०/- 

; १ महाराष्ट्र आर अँण्ड व्ही. स्क्वाडन, एन.सी.सी. नागपूर रू. ३,५३,९७९/- 
0७॥1७-६१८ 

| 90 o | ५६ महाराष्ट्र बटालियन एन.सी.सी. कोल्हापूर CATC-333 रू. २,३५,८०८/- 

| शवे " १ | १७ महाराष्ट्र बटालियन एन.सी.सी. अहमदनगर CATC-223 रू. ३,१३,६२०/- 

१२ | ०६ महाराष्ट्र बटालियन एन.सी.सी. मुंबई 0/10-४०८ रू. ३,२३,७१५/- 

१३ | ५१ महाराष्ट्र बटालियन एन.सी.सी. औरंगाबाद CATC-299 रू. २,५२,२९१/- 

एकूण रू. ३७,५८,२९५/- 


२. राष्ट्रीय छात्र सेना, मागणी क्रमांक- ई-३, २२०४, क्रीडा व युवक सेवा, १०२, विद्यार्थ्यासाठी युवक 


कल्याण कार्यक्रम (०१) विद्यार्थ्यांसाठी युवक कल्याण कार्यक्रम (०१)(०१) राष्ट्रीय छात्र सेना (२२०४ ००१६) 


२१, पुरवठा व सामुग्री या SUSU उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून उक्त खर्च भागविण्यात 


यावा. उक्त रक्‍कम कोषागारातून आहरित करणेकरीता आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून संबंधित 


समादेशक अधिकारी, गट मुख्यालय, राष्ट्रीय छात्र सेना यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. तसेच 


आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२११२११४५६१४९६२१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Ramdas Ganpat Dhumal : 


(रामदास धुमाळ) 
कार्यासन अधिकारी ,महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, राजभवन, मुंबई यांचे सचिव, 
२) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे-२६२२/प्र.क्र.११३/क्रीयुसे-३ 


) मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, 

) मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
६) सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई 

) 

) 


०८ 


मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१० अतिरिक्त महासंचालक, राष्ट्रीय छात्र सेना संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) -१/२, महाराष्ट्र , मुंबई/नागपूर. 

महालेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१/२,महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 

विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

समादेशक अधिकारी, गट मुख्यालय, राष्ट्रीय छात्र सेना, मुंबई/अहमदनगर/कोल्हापूर/ 
जळगाव/वर्धा/नागपूर/औरंगाबाद 

१७ अवर सचिव,वित्त विभाग-व्यय-५ व अर्थसंकल्प-८, मंत्रालय, मुंबई 

निवड नस्ती, क्रीयुसे-३. 


(२ ८. 


—O 
= 


पृष्ठ 3 पैकी 3 


